कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा 
सन २०१८-१९ चा अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाचा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित 
करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास 
मान्यता देणे व रु.१६८५.३५५ लक्ष 
निधीचे वितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०७१९/प्र.क्र.१८२ (भाग-२)/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख:२१ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.३-१ (महाराष्ट्र/२०१५- MAT (आय अँण्ड पी), दि. जून, २०१८ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.यां.उ.अ/२०१९-२०/गुनि-५/१९५/२०१८, 
दि.१९ जुले, २०१९. 
३) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि.८ नोव्हेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत- कृषी यांत्रिकीकरण उप- अभियान राज्यात 
राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळऊ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: ४० असे आहे. सन 
२०१८-१९ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने केंद्र हिक्यापोटी रु.१४६०० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध 
करुन दिला होता. सदर निधीपैकी रु.२७९४.०३८लक्ष निधी आर्थिक वर्षअखेर अखर्चित 
राहिला. सदर निधी चाळू आर्थिक वर्षात खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधिन जून, 
२०१९ च्या पत्रान्वये पुनजिवित करुन दिलेला आहे. या अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिळछ्याचा अनुक्रमे रुपये रु.३०२.०५३ लक्ष, 
रु.१४३०.६०४ लक्ष व रु.१०६१.३८१ लक्ष निधीचा समावेश आहे. 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या केंद्र हिऱ्याच्या अखर्चित निधीपैकी रु.५०.१६८ लक्ष निधी 
कृषि आयुक्तालयाच्या PFMS बँक खात्यात जमा असून उर्वरित रु.१०११.२१३ लक्ष निधी शासन 
कोषागारात जमा आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिऊ्याचा अखर्चित निधी 
रु.१०६१.३८१ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिऱ्ड्याचा निधी रु.७०७.५८७३ लक्ष अशा एकूण 
रु.१७६८.९६८३ लक्ष रक्कमेचा कार्यक्रम पुनर्जिवित करुन चाळू आर्थिक वर्षात राबविण्यास 
मान्यता देण्याचा व शासन कोषागारात जमा असलेला केंद्र हिळऊ्याचा रु.१०११.२१३ लक्ष व 
राज्य हिळछ्याचा रु.६७४.१४२ लक्ष असा एकूण रु.१६८५.३५५ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (808) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०७१९/प्र.क्र.१८२ (भाग-२)/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 

१. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ या 
वर्षातील केंद्र हिऊ्याचा अखर्चित निधी रु.१०६१.३८१ लक्ष (अक्षरी रुपये दहा कोटी 
एकसष्ट Se अडतीस हजार शांभर फक्त) व त्यास समरुप राज्य हिस्सा 
रु.७०७.५८७३ लक्ष (अक्षरी रुपये सात कोटी सात लाख अठ्ठावण्णव हजार सातशे तीस 
HEA) असा एकूण रु.१७६८.९६८३ लक्ष (अक्षरी रुपये सतरा कोटी अडुसष्ट लाख 
शहाण्णव हजार आठशे तीस फक्त) निधीचा कार्यक्रम पुनजिवित करुन चालु आर्थिक 
वर्षात राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. अ.क्र.१ मधील पुनजिवित कार्यक्रमाच्या रक्‍्कमेपैकी शासन कोषागारात जमा असलेला 
केंद्र हिळ्याच्या रु.१०११.२१३ लक्ष (अक्षरी रुपये दहा कोटी अकरा लाख एकवीस 
हजार तीनशे फक्त) व त्यास समरुप राज्य हिळऱ्याचा रु.६७४.१४२ लक्ष (अक्षरी रुपये 
सहा कोटी चौऱ्याहत्तर लक्ष चौदा हजार दोनशे फक्त) असा एकूण रु.१६८५.३५५ लक्ष 
(अखरी रुपये सोळा कोटी पंच्याऐंशी लाख पसत्तीस हजार पाचशे फक्त) निधी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (805) वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची 


टाकण्यात यावा. 
केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक-टी-५ मागणी क्रमांक-टी-५ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना राज्य | (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना राज्य 
योजनांतर्गत योजना, योजनांतर्गत योजना, 
(०१)(११) कृषी उन्नती योजना- कृषी यांत्रिकीकरण | (०१)(१०) कृषी उन्नती योजना- कृषी यांत्रिकीकरण 
उपअभियान (कें.पु.यो) (केंद्र हिस्सा) (२४०१/५४५९ ), | उपअभियान (कें.पु.यो) (राज्य हिस्सा) 
33 अर्थसहाय्य (२४०१॥४४१), 33 अर्थसहाय्य 


४. निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
| आयुक्तालय | आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, | सहायक संचालक (लेखा-१), 
स्तर पुणे कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
२. | जिल्हास्तर | संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि | संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०७१९/प्र.क्र.१८२ (भाग-२)/१४-ओ 


५. उपलब्ध निधी फक्त अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठीच खर्च करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

६. अनुदानाची रक्‍कम PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा 
करावी. 

७. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण उप 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

८. सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपद्धती अनुसरुन, सर्व वित्तीय कायदे/ नियमांचे/ 
प्रकियांचे व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च 
करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही 
शासन निर्णयाचा वा परिपत्राचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
संबधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 

९. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य 
शासनास पाठविण्यात यावी. 

१०. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.८ नोव्हेंबर, २०१९ व वित्त 
विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१८/२०१९/व्यय-१ दि.२९ ऑगस्ट, २०१९ 
अनव्ये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२११५०१५९४१०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
Mahi 


Peg IN: = IN, 0=Government ० tra, ou=Agricult 

Shrikant ADF Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 bee(fffe 
162085c34db6bfd: 


INumber=d8d‘ cd: 1206 fd: 
५॥:-॥१॥:९॥१.॥॥१५-३ 1 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

४. आदिवासी आयुकत, नाशिक. 

५. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

७. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई 
मार्ग,गोरेगाव (पूर्व) मुंबई- ६५. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०७१९/प्र.क्र.१८२ (भाग-२)/१४-ओ 


८. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

११.महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे 
मार्ग, मुंबई- ४०००२०. 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषदा 

१४.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७.ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


